महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास 
मराठी भाषा फौंन्डेशन योजना व स्पर्धा 
परिक्षा योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ या 
aid उपलब्ध निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-अविवि-२०२३/प्र.क्र.२५/का-९, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३ 


वाचा:- (१) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.२०१३/प्र.क्र ६७/का-९ 
दि.२७ एप्रिल,२०१५. 
(२) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.२०१५/प्र.क्र.४१/का-९ 
दि.८ ऑगस्ट,२०१६. 
(३) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४ एप्रिळ,२०२२. 
(४) शासन निर्णय क्र.अविवि-२०२२/प्र.क्र.१००/का-९ दि.११ जानेवारी,२०२३. 
(५) शासन निर्णय क्र.अविवि-२०२३/प्र.क्र.२५/का-९ दि.२ मार्च,२०२३. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील अमराठी शाळांमध्ये इयत्ता ८ वी, ९ वी व १० वी इयत्तेत शिकत असलेल्या 
अल्पसंख्याक लोकसमूहातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या मराठी भाषा फाऊंडेशन वर्ग 
योजनांतर्गत सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षामध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या मानसेवी शिक्षकांचे 
मानधन अदा करण्याकरीता तसेच स्पर्धा परिक्षा योजनेकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील 
उपलब्ध अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मराठी भाषा DSA योजना व स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन केंद्राकरीता सन २०२२-२३ 
वर्षासाठी "मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण २०० 


इतर कार्यक्रम (०१) (१७) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २५८ (कार्यक्रमावरील खची, ३१ 


सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या या लेखाशिर्षा अंतर्गत एकूण रु.४.०० कोटी एवढा निधी 


अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी संदर्भीय क्र. 3 च्या वित्त विभाग परिपत्रक 


दि.४ एप्रिळ,२०२२ अन्वये एकूण अर्थसंल्पीत निधीच्या ४९ % च्या प्रमाणात रु.१.९६ कोटी निधी 


वितरीत करण्यास वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिला आहे. उपलब्ध निधीपैकी स्पर्धा परिक्षा 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.२५/का-९ 


योजनेकरीता संदर्भ क्र.४ दि.११ जानेवारी,२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये रु.१३,०२,८२५/- एवढा 


निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. तर मराठी भाषा फाउंडेशन योजनेकरीता शासन निर्णय दि.२ 


मार्च, २०२३ अन्वये रु.१,८२,९७,१७५/-एवढा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. असे एकूण 


रु.१,९६,००,०००/- एवढा निधी वितरीत केळा आहे. आता मराठी भाषा योजनेकरीता 


रु.२६,२७,८२५/- स्पर्धा परिक्षा योजनेअंतर्गत डॉ. आंबेडकर स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन केंद्र, (यशदा) 
पुणे यांना रु.१,११,८७६/- व भारतीय प्रशासन सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद यांना 


रु.४,००,०००/- असे एकूण रु.३१,४२,७०१/- एवढा निधी वितरीत करण्याकरीता वित्त विभागाने 


उपलब्ध करून दिला आहे. 


२. उपलब्ध निधीमधुन मराठी भाषा योजनेकरीता रु.२६,२७,८२५/- स्पर्धा परिक्षा योजनेअंतर्गत 


डॉ. आंबेडकर स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन केंद्र, (यशदा) पुणे यांना रु.१,११,८७६/- व भारतीय प्रशासन 
सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद यांना रु.४,००,०००/- असे एकूण रु.३१,४२,७०१/- एवढा निधी 


मंजूर करून वितरीत करण्याकरीता "मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 


०२ समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१७) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २५८ 


(कार्यक्रमावरील खर्च), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली रु. ३१,४२,७०१/- 
(अक्षरी रुपये एकतीस लक्ष बेचाळीस हजार एकशे सातशे एक फक्त) एवढा निधी मंजूर करुन 


सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


३. सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग,मुंबई यांच्याकडे शिक्षण 
संचालक, शिक्षण सचालनालय (योजन) पुणे,डॉ.आंबेडकर मार्गदर्शन केंद्र(यशदा) पुणे व भारतीय 
पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद यांना वितरीत करण्याकरीता सुपूर्द करण्यात येत आहे. याकरिता 
अवर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग हे आहरण व संवितरण आणि aera, AERTS 
राज्य अल्पसंख्याक आयोग हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. या आदेशान्वये वितरित 
करण्यात आलेल्या रकमेतून केलेल्या खर्चाचा तप्रीलळ, उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization 
Certificate) विहित नमून्यात शासनास सादर करणे आवश्यक राहील. संदर्भ क्र.३ शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग अन्वये विहीत अटी व तरतुदींचे पालन, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक 
आयोगाने करावे. 


३. उपरोक्त रक्कम “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (१७) राज्य अल्पसंख्याक 
आयोग (योजनांतर्गत) (२२३५ ए २५८) (कार्यक्रमावरील खर्च), ३१सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.२५/का-९ 


Ge 


“सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 


area निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ UIs, २०१५ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय 


अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन 


परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४ एप्रिल,२०२२ येथील सर्व 


अटींची व त्यासोबतच्या परिशिष्टांमधील अटींची पुर्तता होत आहे, तसेच हा शासन निर्णय नियोजन 


विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या आनौपचारिक संदर्भ क्र.९२३/२०२३/व्यय-१ दि.३०.३.२०२३ 


अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


घ्‌. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३११४२९४२२६१४ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SARANGKUMAR 
VASANTRAO PATIL: 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु. सचिव, 


3) मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अविवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


६) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
७) संचालक, लेखा व कोषागार 


८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
qo) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 


) 
) 
) 
) 
५) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
) 
) 
) 
) 


११) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 


१३) कक्ष अधिकारी (का. ७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


) 
) 
92) शिक्षण संचालक, शिक्षण Garages (योजना) पुणे, 
) 
) 


१४) निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


